TAA लाडकी बहीण” योजना, महिला सशक्तीकरण 
योजना व महिलांच्या संबंधित राबविण्यात येत असलेल्या इतर 
योजना महिलांपर्यंत पोहचविण्याकरीता जिल्हानिहाय मार्गदर्शक 
मेळाव्याचे आयोजन करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवबा-२०२४/प्र.क्र.२०२/का.२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - १२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. मवबा-२०२४/प्र.क्र.२०२/का-२ दि.१०.९.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील माध्यम या रकान्यामधील “बीटीएल कॅम्पेन अँक्टीव्हीटी ३६ जिल्हास्तरीय 
मेळावा” या ऐवजी “बीटीएल कॅम्पेन अँक्टीव्हीटी ३४ जिल्हास्तरीय मेळावा” असे वाचावे. 
२. तसेच शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये “त्यानुसार समितीने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 
नियुक्‍त केलेल्या संस्थेमार्फत मेळाव्याचे आयोजन तात्काळ करावे” या ऐवजी “त्यानुसार समितीने माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाने नियुक्‍त केलेल्या संस्थेमार्फत मेळाव्याचे आयोजन शक्‍यतो सप्टेंबर २०२४ अखेर पर्यंत करावे” असे 


वाचावे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१२११३२५४१४३० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANAND NARAYANRAO BHONDVE 
A N A N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

4,20=a11586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61 


NARAYANRAO izes 


:DO40EF80427E869FA7C6F2F326EAF6 
1F9B4591294C9BE6229580E816D54D3859, 
B H O N D V E “ANAND NARAYANRAO BHONDVE 
Date: 2024.09.12 11:50:01 +05'30' 
(आनंद भोंडवे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 


qo) सर्व विभागीय surged (महिला व बाल विकास), 


शासन निर्णय क्रमांकः मवबा-२०२४/प्र.क्र.२०२/का.२ 


सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग (जि.प.) 

कक्ष अधिकारी कार्यासन-४, कार्यासन-१४ महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती का-२ 


११ 
१२ 


१३ 
१४ 


Se र DD ss ल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


